सन 2098-20 करिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत 
भात बियाणे साखळी विकसीत करण्याचा कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१९/प्र.क्र.१५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९ 


१. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राकृवियो भात/प्रस्ताव/८१/१८, दि.१८/०२/२०१९. 

२. कृषी आयुक्तालयाचे क्र.कृआ/वि.प्र.१/राकृवियो भात/प्रस्ताव/१६५/१८, दि.१६/०४/२०१९. 

३. कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र.राकृवि-०५१९/प्र.क्र.१४३/राकृवियो कक्ष, दि.२०/०७/२०१९ 

४. कृषी आयुक्तालयाचे क्र.कृआ/वि.प्र.१/राकृवियो भात/प्रस्ताव/२८७/१८, दि.२४ /०७/ २०१९. 
प्रस्तावना :- 

कोकण विभागात भात पिकाचे जवळपास ४.५० लाख हेक्षेत्र असून त्यामध्ये उत्पादकता वाढीस वाव 

आहे. तसेच यापैकी जवळपास १.५० लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर रब्बी/उन्हाळी हंगामात कडधान्य तसेच गळीतधान्य 
पिके घेण्यास वाव आहे. तथापि, यापैकी फारच कमी क्षेत्रावर दुबार पिक घेतले जाते. भात पिकानंतर पुन्हा पुढील 
वर्षी भात पिक घेतल्याने जमीनीची सुपिकता कमी होत असल्याने भात पिकानंतर कडधान्य तसेच जेथे 
सिंचनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे तेथे भुईमुगासारखी पिके घेणे शाक्य आहे. यामुळे जमीनीची सुपिकता 
टिकवण्यास मदत होईल. त्यानुषंगाने सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत भात पिकाची पिक 
पध्दतीवर आधारित प्रात्यक्षिकांच्या अंमलबजावणीकरिता भात बियाणे साखळी विकसित करण्याचा कार्यक्रम 
सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 
शासन निर्णयः 


१. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत भात बियाणे साखळी विकसीत करण्याकरिता 
रु ३६०.००.लाखाच्या कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.लाखात) 
अ. बाब भौतिक व आर्थिक लक्षांक (सन २०१९-२०) 
क्र 
भौतिक अनुदान मर्यादा आर्थिक 
१ । बियाणे वितरण ९४० कवि. | Io वर्षाच्या आतील रु.२०००/-क्वि., १६९.०० 
१० वर्षावरील वाण रु.१०००/- कवि 
संकरित वाण रु.१०,००० fea. 
२ । प्रात्यक्षिके ६०० हे. | रु.९०००/- हे पिक पध्दती प्रात्यक्षिके रु.१५०००/हे. ५४.०० 
३ | बियाणे उत्पादन ११२५० कवि. | रु.१०००/-क्वि.प्रमाणित बियाणे करिता ११२.५० 
शेती शाळा १२६ संख्या | रु.१४०००/- प्रती शोती शाळा १७.६४ 
५ | भात ]ोतीत मत्स्यहोती | १८ एकर | रु.२००००/-एकर ३.६० 
(अनुसूचित जाती /जमाती खर्चाचे ५०% व इतर 
शेतकरी खर्चाचे ४०% निलक्रांती योजनेनुसार) 
६ | प्रशासकीय खर्च ३.२६ 
एकूण ३६०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१९/प्र.क्र.१५/४अओ 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०७१०५५४६३००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रतिः- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 
IN: c=IN, st=Mi 
5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f13606632589e592d8c18ceb9 


2. 
149bfd30471850, postalCod 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
INumber=64a3950913946fa68fe5 7 6faead463fd8ae1e3844a820d 


921b663674927a476« ‘AGRICULTURE DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL 
Date: 2019.08.07 11:01:04 +05'30° 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 


. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 


१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


१८ 


.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 


१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


